जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरीता 
“कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, 
(कॅबिनेट मंत्री दर्जा)” व “तज्ञ सदस्य” यांना 
“विशेष निमंत्रित” म्हणून निमंत्रित करण्या- 
बाबत पत्र पाठवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र. ३२/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. जिनिस २००० /प्र.क्र.४५/का.१४४४, दि.३१/०७/२०००. 
४) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६, दि.०९/०३/२०२१. 


शासन परिपत्रक:- 
१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. रानिमं-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६,दि.१७.६.२०१९ 


अन्वये श्री. राजेश क्षीरसागर यांची “कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, (कॅबिनेट मंत्री दजा)” 


या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. रानिमं-२०१९/प्र.क्र.८२/का.१४२६, दि.९.३.२०२१ अन्वये 


राज्य नियोजन मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले असून “कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, 


(कॅबिनेट मंत्री दर्जा)” पदावर श्री. राजेश क्षीरसागर यांची पुनर्नियुकक्‍्ती करण्यात आली आहे. 


३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.जिनिस-२०००/प्र.क्र.४५/का.१४४४, दि.३१.७.२००० 
अन्वये जिल्हा नियोजन समितीवर राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व तज्ञ सदस्य यांची 
“विशेष निमंत्रित” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


४. महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम क्रमांक ३० मधील 


कलम ३ (४) चार, विशेष निमंत्रित (फ) येथे नमूद केलेल्या १०,१२ व १५ या “विशेष निमंत्रित” करीता 


असलेल्या जागांपैकी प्रत्येकी १ जागा “राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मंडळावरील 


सदस्य” यांच्याकरिता राखून ठेवण्यात आली आहे. सबब, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांकरीता 


“कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, (कॅबिनेट मंत्री दजा)” व “तज्ञ सदस्य” यांना “विशेष 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र. ३२/का.१४८१-अ 


निमंत्रित” म्हणून निमंत्रित करण्याबाबत पत्र “जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन 


समिती” यांचे तर्फे पाठविण्यात यावे. 


प्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे परिपत्रक उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७२३१८४११६६११६ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.श्री.राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष,राज्य नियोजन मंडळ,मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सवीमंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व )मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, (सवी 
११. निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


